मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष- 
२२०३, तंत्रशिक्षण या लेखाशिर्षाखालील 
३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) वितरीत 
करणेस मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंनिवि-१५२२/(प्र.क्र.२०/२२)/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:- २८ मार्च, २०२२. 


संदर्भ: - 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.७/अर्थसं/खप्रमा./२०२१/५१९, दि.३० डिसें., २०२१. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१७ मार्च, २०२२. 

४) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.७/तंशिसं/अनुदान/वेतनेतर/२०२१-२२/७०, 

दि.१७ मार्च, २०२२. 


4. 


शासन ज्ञापन:- 

संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मागणी 
क्र.डब्ल्यू-३, २२०३, तंत्रशिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत खालीलप्रमाणे रु.१,२९,७०,५००/- (रुपये 
एक कोटी एकोणतीस लक्ष सत्तर हजार पाचशे फक्त) इतका निधी कोषागारातून आंहरित व वितरीत 
करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. मागणी क्र. डब्ल्यू-३ २२-२०२१ करीता वितरीत 

क्र. मुख्य लेखाशिर्ष २२०३ - तंत्रशिक्षण सुधारित अंदाजामध्ये | करावयाची तरतूद 
मंजूर तरतूद 

| १०४, अझासकोय तंत्रमहाविद्यालये व संस्थांना | ७८,६६,०००/- ७८,६६,०००/- 


सहाय्य, (०१ परिरक्षण अनुदान, (०१०२) 
तंत्रनिकेतने (अनिवार्य), २२०३ ०१५८, ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) 


2 ।१०४, अशासकीय तंत्र महाविद्यालये व संस्थांना | ५१,०५,०००/- ५१,०४,५००/- 
सहाय्य, (0903) अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
(अनिवार्य, २२०३ ०१६७, ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


एकुण १,२९,७१,०००/- १,२९,७०,५००/- 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३, तंत्रशिक्षण या 
लेखाशिर्षाखालील उपरोक्‍त दोन SUSUR मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१ च्या परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक-९ नुसार अटी व arial पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत 
आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२२/(प्र.क्र.२०/२२)/तांशि-३ 


४. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 

५. संचालकांनी संबंधित संस्थांना या योजनेसाठी चालू वर्षी दिलेल्या व यापूर्वी दिलेल्या 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५२/२०२२/व्यय-५, 
दि.२३ मार्च, २०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२२०३२८१७०७३२४००८ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANALI MILIND © 
SAMANT : 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

६. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यासन साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती/तांशि-३. 


ae) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


